ससेच ससे! 


लेखिका: पेगी पॅरिश 
चित्रे व सजावट: लिओनार्ड केस्लर 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


२ 
न्स 


ससेच ससे! 


त्रेखिका: पेगी पॅरिश 
चित्रे व सजावट: लिओनार्ड केस्लर 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


आ 


ठक ! ठक ! ठक ! 


“हा कसला आवाज आहे बरं?” 
मॉली म्हणाली. 

ठक! ठक! ठक! 

“परत तोच आवाज!” 


मॉली म्हणाली. 


“काय चाललं आहे ते बघायलाच हवं.” 


ण १९ 


मॉली आपल्या दाराजवळ गेली. 

तिने दार उघडले. 

तिथे एक ससा बसला होता. 

“अरे बापरे!” मॉली म्हणाली. 

“तू कुठून आलास?” मॉलीने विचारले. 
ससा आता मॉलीकडेच पाहत होता. 
मग तिने उघड्या दाराकडे बघितले. 

“असं होय!” मॉली म्हणाली. 


“तुला यायचं असलं तर आत ये.” 


र “ > 
शग) र क ७ मुळी 
गा, ॥। |॥॥॥'॥॥ 
॥ 10४0 | 11 । 

>. । ९ | 1 
न|!) ११.4५ 
ग 11 | । 1] ॥|।| | | 


। | । । ह ळक 
व । भर 1 
४८ ॥॥/. ह; 0९४५ ४ आ) 


पण ससा अगोदरच आत आला होता. 


“ये, मी तुला खाऊ देते," मॉली म्हणाली. 


| 

॥॥ | ॥ 
“मग मात्र तू घरी जा.” ॥ [॥॥॥ ४) 
असं म्हणून मॉलीने सशाला खायला दिले. 
“आता झालं हं! आता जा,” ती म्हणाली. 
आणि तिने दार उघडले. 


पण ससा बाहेर जाण्याऐवजी घरातच आला. 


“म्हणजे तू इथे राहायलाच आला आहेस तर!” 
मॉली म्हणाली. 


“बरं! आजच्या दिवस राहा. 
पण उद्या मात्र तुला जावं लागेल. 


तुला मी एक पुठ्ठ्याचा डबा देते.” 


आणि तिने सशाला झोपायला 
एक पुठ्ठ्याचा डबा दिला. 


सशाने आनंदाने डब्यात उडी मारती. 
आणि मॉली पण झोपायला गेली. 


लवकरच तिला झोप लागली. 


दुसऱ्या दिवशी सकाळी मॉली उठली. 

ती स्वयंपाक घरात गेली. 

ससा अजून आपल्या डब्यात बसला होता. 
“छान झोप झाली का?” 

मॉलीने विचारले. 

ससा काहीच बोलला नाही. 

“हा घे तुझा नाश्ता,” 

मॉली म्हणाली. 

पण ससा जागेवरून हलला देखील नाही. 
“तू फारच आळशी दिसतोस," मॉली म्हणाली 
आणि सशाच्या डब्याजवळ गेली. 


तिथे तर तिला आश्चर्याचा धक्काच बसला. 


॥॥॥0॥]॥]0॥ 
॥॥॥॥॥॥ ॥॥ | /१/॥ 


डब्यात काही एकच ससा नव्हता. 
तो पुठ॒ठ्याचा डबा सशांनी भरून गेला होता 
“अरे बापरे!” मॉली म्हणाली. 

“सशाची पित्रे! कितीतरी पिले! | 
“म्हणूनच तुला राहायचं होतं तर!” 

मॉलीने मान हलवली. 

“लहान पित्रांची तर खूपच काळजी घ्यावी लागते. 

ती पिल्ले जरी सशांची असली तरीही. | क 
आता तर मला त्यांना इथे राहू द्यावंच लागेल,” 
ती म्हणाली. 

मग सगळे ससे तिथेच राहिले. 


22०००००... “द... 


पर्पर < 
वतर 1///॥// ॥/शि लिला! 
॥॥॥॥ १ १ | 0 /0 / ॥ 

1) ॥/// । व्र /॥..”, 9 १1) 
४» ि *“/ 


/॥ 1 "॥॥ ।!।।| [ि | ग, (र 


सुरुवातीला त्यांचा काही फारसा त्रास नव्हता. 
बाळांना फक्त दूध मिळाले की झाले! 
त्यांच्या आईकडे भरपूर दूध होते. 

सशांची वाढ खूप लवकर होते. 


लवकरच त्यांना खरे अन्न हवे होते. 


मॉलीला ते बाजारातून आणावे लागले. 
गाजरे, हिरवी पाने आणि मक्‍याचे दाणे. 
कोबी, सफरचंदे आणि नवलकोल. 


_ खाक 


--____-__ 


| | 
ह. 
» 
क हय 
1 


ऐ | ॥॥1| ॥॥॥॥॥ ॥॥ 
| ॥ | | ॥। ।। 


र... :.>. गे ॥ चट 
(क च्छ पट 


ससे काही फार दिवस लहान राहिले नाहीत. 


लवकरच ते सगळीकडे फिरू लागले. 
ते खुर्चीवर होते 

आणि खुर्चीखाली पण होते. 

ते पत्नंगावर होते 


तसे पत्नंगाखाली पण होते. 
आंघोळीच्या टबमध्ये देखील होते. 
“अरे बापरे!” मॉली म्हणाली. 


“आता माझ्याकडे फारच ससे झाले आहेत. 


ते सगळे मोठेही झाले आहेत. 


आता मात्र त्यांना घालवून दयायला हवे.” 
मग ती विचार करू लागली. 

तिने मान हलवली. 

“नाही,” ती म्हणाली. “असं कसं करणार? 
मला माझे ससे आवडतात.” 


मग तिने सगळे ससे ठेऊन घेतले. 


मग एक दिवशी सकाळी 

मॉलीला आश्चर्याचा एक मोठाच धक्का बसला. 
“अरे बापरे! हे काय!” ती म्हणाली. 

“सशांची आणखी पित्रे! 

आता मी करू तरी काय?” 

मॉली विचारात पडली. तिला काहीच सुचेना. 
म्हणून तिने काहीच केले नाही. 

ही नवी पिले पण मोठी झाली. 

आता सगळीकडे ससेच ससे होते. 

ते खुर्चीवर होते 

खुर्चीखाली होते. 

ते पत्नंगावर होते 

तसे पत्नंगाखात्री पण होते. 


अंघोळीच्या टबमध्ये होते 


आणि कपड्यांच्या टोपलीत पण होते. 


मॉलीला घरात चालायलाही जागा उरली नव्हती. 


एक दिवस तिने पावाचा डबा उघडला. 

त्यातून एका सशाने टुणकन उडी मारली. 

“आता मात्र हे फार झालं!” ती म्हणाली. 

१॥॥॥॥ त पीर 
| 


या सशांना आता घालवायलाच हवं.” 


मॉलीने खिडकीबाहेर पाहिले. 


तिला एक मुलगा दिसला. 
“टॉमी!” तिने हाक मारली. शो ४ 
र . क), ॥॥///////,,... डग 
तुला ससे आवडतात का? द //(॥(९/॥७. 
/ (७%-४” /4/81// (॥/४' 
“हो तर!” टॉमी म्हणाला. 1९) 


"| 
रि ” / 1 ५ $ 1 


“(11९ 


शी 11. [११ 
(५९९९०७७, 


“तुझ्या मित्रांना पण ससे आवडतात का रे?” 
मॉलीने विचारले. 

हो, आवडतात की,” टॉमी म्हणाला. 

“ससे तर सगळ्यांनाच आवडतात.” 

“छान!” मॉली म्हणाली. 

“जा, तुझ्या मित्रांना पण घेऊन ये. 


मी तुम्हाला सगळ्यांना ससे देणार आहे.” 


“हु! टॉमी म्हणाला. 


आणि आपल्या मित्रांना बोलवायला पळाला. 


“ही एक चांगली कल्पना आहे,” 

मॉली म्हणाली. 

“मुलांना प्राणी पाळायला आवडतात. 

ते माझ्या सशांची छान काळजी घेतील.” 
आणि मॉली वाट पहात बसली. 

थोड्या वेळाने तिच्या दारावरची घंटी वाजली. 
तिने दार उघडले. 


मुलांचा मोठा घोळका तिच्या दाराशी जमला होता. 


“या, आत या,” मॉत्री म्हणाली. 
“तुम्हाला हवे ते ससे निवडून घ्या.” 


काही मुलांनी एकच ससा घेतला. 


काहींनी दोन निवडले. 

काहींनी तर तीन घेतले. 
मुलांनी सगळे ससे घेतले. 
आणि सगळी मुले निघून गेली. 


तेवढ्यात दारावरची घंटी वाजली. 

मॉलीने दार उघडले. 

दाराबाहेर मुलांचा घोळका उभा होता. 

आणि त्याहूनही मोठा सशांचा घोळका! 

प्रत्येक मुलाचे सांगणे होते, 

“माझी आई म्हणाली, “नाही.” 

आता घरभर सगळीकडे ससेच ससे भरले होते. 
“अरे बापरे!” मॉली म्हणाली. 


“आता मी करू तरी काय?” 


मॉली लगबगीने घरात आली. 

तिने सर्व घराची साफसफाई केत्री. 
तिचे घर परत चमकू लागले. 

मग तिने स्वतःसाठी छान चहा केला. 


“आता घरात एकटीला किती बरे वाटते!” ती म्हणाली. 


पण प्राणिसंग्रहालय म्हणाले, “नको.” 


त्यांना ससे नको होते. 


प्त 
1७% & 


मॉली परत विचारात पडली. 


मग काहीतरी सुचल्यावर तिने मान डोलावली. 
“प्राणिसंग्रहालय!” ती म्हणाली. 

“तिथे खूप प्राणी असतात. 

माझे ससे मी त्यांना देईन.” 


मग मॉलीने प्राणिसंग्रहालयात फोन लावला. 


मॉली घरात जिथे कुठे पाऊल ठेवेल 
तिथे एक ससा होताच. 

आता काहीतरी करायलाच हवे होते. 
रात्री झोप लागेपर्यंत 

मॉली विचार करत होती. 


सकाळी उठल्यावर तिला एक कल्पना सुचली. 


षि 


क्ती 


| | 


“मी वर्तमानपत्रात एक जाहिरात देते.” 

ती म्हणात्री. 

आणि तिने एक जाहिरात दिली. 

त्यात म्हटले होते: “ससे फुकट मिळतील.” 
आणि मॉत्री वाट पाहू लागली. 

अखेर एकदा दारावरची घंटी वाजली. 


एका खाटीक आला होता. 


“मी तुमचे ससे घेऊन जाईन,” तो म्हणाला. 


“सगळेच्या सगळे?” मॉलीने विचारले. 
हो,” खाटिकाने उत्तर दिले. 

“खूप लोकांना सशाचे मांस आवडते.” 
“नाही! नाही!” मॉली म्हणात्री. 

“हे मी पाळलेले ससे आहेत. 

ते मारून खाण्यासाठी नाहीत.” 


आणि तिने धाडकन दार बंद केले. 


४ [८ प्‌ 
॥॥॥0६४॥ 


शमी तुमचे ससे घ्यायला आलो आहे.” 
तो माणूस म्हणाला. 


“तुम्हाला ते खाण्यासाठी हवे आहेत का?” 


“नाही! मुळीच नाही!” 


“मग तुम्ही त्यांचे काय करणार आहात?” 
मॉलरीने विचारले. 


दुसऱ्या दिवशी दारावरची घंटी परत एकदा वाजल्री. 


मॉलीने दार उघडले. 
दारात एक माणूस उभा होता. 


बाहेर एक मोठा ट्रक उभा होता. 


“माझं एक बेट आहे,” तो माणूस म्हणाला. 

“तिथे खूप गवत आणि झाडं आहेत. 

तिथे एक झरा देखील आहे. 

पण तिथे ससे नाहीत. 

मला ससे फार आवडतात.” 

“झाडं, गवत, झरा,” 

मॉली म्हणाली. 

“माझ्या सशांना ते सगळं आवडेल.” 

मग तिने मान डोलावली. 

“मी तुम्हाला माझे सगळे ससे देते.” ती म्हणाली. 
मग त्यांनी दोघांनी सगळे ससे ट्रकमध्ये चढवले. 


मॉलत्रीने त्यांचा निरोप घेतला. 


(1 


१! १2 


(१ 


मॉलीच्या पायाजवळ काहीतरी मऊ मऊ लागले. 
मॉलीने खाली पहिले. 
राखी रंगाचे एक मोठे मांजर तिल्रा दिसले. 


“खरं तर मत्रा एक मांजर हवंच होतं!” 
मॉली म्हणाली. 
“तू ये आत. 


मांजराचा काहीच त्रास नसतो.” 


मॉली रात्री आनंदाने झोपली. 


तिच्या सशांना चांगले घर मिळाले होते. 


आणि तिला एक छान मांजर. 


॥। [| | ॥ ॥ 


दुसऱ्या दिवशी सकाळी मॉली उठली. 

ती स्वयंपाकघरात गेलरी. 

मांजर अजून आपल्या डब्यातच होते. 

“रात्री चांगली झोप आली का?” 

मॉलीने विचारले. 

मांजराने काहीच उत्तर दिले नाही. 

“हा घे तुझा नाश्ता.” 

मॉली म्हणाली. 

पण मांजर जागचे हलले देखील नाही. 

“तू फारच आळशी आहेस!” मॉली म्हणाली. 
मग ती मांजराच्या डब्याजवळ गेली. 
मॉलीने आश्चर्याने आपले हात हवेत उडवले. 
“अरे बापरे!” ती म्हणाली. 

डबा तर मांजराच्या पिल्लांनी भरून गेला होता! 


“हे आणखी काय नवीनच,” मॉली म्हणाली. 


“त्या बेटावर राहणाऱ्या माणसाला 


मांजरे आवडत असतील का?” 


समाप्त 


मग मॉलीने परत एकदा आपली मान हलवली. 


“पण त्याआधी या पिलांना मोठं करावं लागेल. 
लहान बाळांची खूप काळजी घ्यावी लागते. 
आणि ही तर किती गोड दिसताहेत.” 

मॉली मग स्वतःशीच हसली. 

आणि पिलांच्या आईसाठी दूध गरम करायला 


स्वयंपाक घराकडे वळली. 


